तहसीलदार, धामणगाव रेल्वे यांना त्यांच्या 
जुन्या निर्लेखित वाहनांच्या बदली नवीन 
वाहने खरेदी करण्यास मंजुरी देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहने-२०२२/प्र.क्र.६५/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२२. 

संदर्भ:- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.०८/ई-८, दि. १०/०१/२०१७ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८/०७/२०२०. 

3) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांचे दि. ११/०८/२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

अमरावती महसूल विभागातील लेखाशिर्ष “२०५३- जिल्हा प्रशासन” या खाली वेतन आहरित 
करणाऱ्या ९८ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनांची अनुज्ञेयता संदर्भाधीन दि.१०/०१/२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग,अमरावती यांनी त्यांच्या 
संदर्भाधिन दि.११/०८/२०२१ च्या पत्रान्वये तहसीलदार, धामणगाव रेल्वे यांच्या निर्लेखित केलेल्या 
वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

अमरावती महसूली विभागातील तहसीलदार, धामणगाव रेल्वे यांना त्यांच्या पूर्वीच्या जुन्या 
निर्लेखित वाहन क्र. ॥॥--२७-५ A -०५०३ बदली नवीन वाहने खरेदी करण्यास व तदप्रित्यर्थ येणार्‍या 
रु. ८.०० लाख (रुपये आठ लाख फक्त) च्या खर्चास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे.- 

१. निधी उपलब्धते अनुसार, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक -वाहन-२०१७/ प्र.क्र.४१/ १७/ 
विनियम, दिनांक २८/०७/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने तहसीलदार, 
हवेली यांना रु.८.०० लाखाच्या कमाल मर्यादेत (वाहनाची किंमत + वस्तू व सेवा कर + 
टेम्पररी रजिस्ट्रेरान चार्जेस + मूल्यवर्धित कर + सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इत्यादी 
अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात यावी. 

२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/माग-॥/ 
उद्योग-४, दि. ०१/१२/२०१६ व क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. २४/०८/२०१७ 
च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित पध्दतीचा अवलंब करुन 
करण्यात यावी. 

३. वाहन क्र. ॥॥--२७-५ A -०५०३ या निर्लेखित वाहनाच्या बदली यापुर्वी नवीन वाहन खरेदी 
करण्यात आले नाही या अटीच्या अधिन राहून नविन वाहन खरेदीस शासन मान्यता देत आहे. 


२. सदर प्रस्तावातील खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र. सी-०१ २०५३ जिल्हा प्रशासन (००)०९३-जिल्हा 
आस्थपना (०१) सर्वसाधारण आस्थपना (०१)(०४) आयुक्‍त अमरावती (२०५३ ००८२) अंतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १९९/२०२२/विनियम, 
दि.१९/०५/२०२२ व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २०२२/सं.क्र.१२५/व्यय-९, दि.२९ /०३/२०२२ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहने-२०२२/प्र.क्र.६५/ई-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८०४१७१०५८०५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dr.SHWETA ae 
SAWDEKAR BAIG © डात 


( डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


yy -५॥/६॥ SAWDEKAR 
ERNMENT OF MAHARASH 


ट्र 
hoe? 


१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

२. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

३. तहसीलदार, धामणगाव रेल्वे 

४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) -२, महाराष्ट्र, नागपूर . 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

६. सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


